केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा (प्राथमिक 
शिक्षण. माध्यमिक शिक्षण व शिक्षक 
शिक्षण) कार्यक्रमासाठी पहिल्या 
हप्त्याचा (सर्वसाधारण हिस्सा) निधी 
वितरीत करणेबाबत. (राज्य हिस्सा) . 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- समग्र २०२३/प्र.क्र.२६१/ एसडी-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- १६ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- 
१) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे दि. २०.०७.२०२३ व 
दि. ०३.०८.२०२३ रोजीचे पत्र 
२) वित्त विभागाचे क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ चे परिपत्रक 
३) -केंद्र शासन, शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे आदेशा क्र. F.No-9-2/2023-1S-4(GEN), 
दि.०९.११.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.१ येथील 
पत्रान्वये समग्र शिक्षा कार्यक्रमासाठी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त 
झाला नसल्याने केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होईपर्यंत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात या योजनेच्या 
आवर्ती खर्चासाठी या योजनेचे राज्य हिस्स्याचे लेखाशिर्ष (२२०२ आय ६१२) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) मधून राज्य हिस्स्याचा निधी आगावू स्वरुपात वितरीत करण्याची विनंती राज्य प्रकल्प 
संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी केळी आहे. तथापि, केंद्र शासनाने त्यांच्या 
उक्त संदर्भाधीन ३ येथीळ आदेझान्वये समग्र शिक्षा योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकासाठी 
रु.१४२,८६,६५,०००/- इतका निधी (६० टक्के) मंजूर केला आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य 
हिस्स्याचा रु.९५,२४,४३,३३३/- इतका (४० टक्‍के) येतो. 

नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने राज्य हिस्स्याचा निधी वितरीत 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने उपरोक्त प्रमाणे समग्र शिक्षा योजनेसाठी उपलब्ध करुन दिलेला केंद्र शासनाच्या 
(६० टक्केच्या प्रमाणात) राज्य हिस्स्याचा (४० टक्के) रु.९५,२४,४३,३३३/- इतका निधी “मागणी क्रमांक 
ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६- शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) 
समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा Yo टक्के), (२२०२ आय ६१२)” या लेखाशिर्षाखाली 
राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांचेकडे 
समग्र शिक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये सुपुर्द करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत प्रथमत: राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीतून खर्च होणाऱ्या बाबीचा 
निधी व ज्याची प्रतिपूर्ती केंद्रशासनामार्फत करण्यात येते अशा घटकांचा निधी राज्याच्या एकत्रित 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र २०२३/प्र.क्र.२६१/ एसडी-१ 


निधीत प्रथमतः प्राध्यान्याने जमा करण्याची कार्यवाही राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र 
प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांनी करावी. 
३. समग्र शिक्षा योजनेमधील सर्व खर्च हा 9198 Nodal Account (SNA) मधून करण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक दि.१२/०४/२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता 
होत आहे. 


५. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.९/११/२०२३ रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२३-२४ या वर्षाच्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास 
प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केल्याप्रमाणे समग्र शिक्षा योजनेतील आवर्ती/अनावर्ती बाबीसाठी 
खर्च करावा. 


६. सदर खर्च विस विभाग, शासन निर्णय/परिपत्रक दि. १२/०४/२०२३ मधील सूचनानुसार 
करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करून वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी 
(लेखा/रोखझाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी तर 
सह / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना “नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. सदरचे अनुदान Wald अनुदान असून अटी व शर्ती सदर शासन निर्णयामध्ये नमुद 
केल्याप्रमाणे आहेत. यापूर्वी वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात 
आले आहेत. 


७. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. २७९/१४७१, दि.२२.०८.२०२३ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८३७/व्यय-५, दि. २८.०८.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या 
अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


an सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१११६१७३३५०९४२१ असा आहे. सदर झासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAMDAS GANPAT DHUMAL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL, 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

4.20=3246a8286e67ae7 423 b98bfd800865585eb8601521f097ab07 
142d65ea9b2b15, postalCode=400032, ‘Mahi 


INumber=24F4ACDDCFF99344 1F6C634862546E9D 1 22E0DB5568 
06B179B794879ACF360F5, RAMDAS GANPAT DHUMAL 


Date: 2023.11.16 17:33:36 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समग्र २०२३/प्र.क्र.२६१/ एसडी-१ 


५. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-६३ 

९. सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

१०.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

११. उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.वित्त विभाग, (व्यय-५/अर्थसंकल्प शाख), मंत्रालय, मुंबई 

१३.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, लेखाशाखा, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.अवर सचिव(अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवड नस्ती (एसडी-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


